महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतन 
बाबीकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
माहे ऑक्टोंबर, २०२० ते डिसेंबर, २०२० या तीन 
महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राअआ-२०२०/प्र.क्र.२४/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 


१ 
२ 


३ 
४ 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि.१६ एप्रिळ,२०२०. 
शासन निर्णय क्र. राअआआ-२०२०/प्र.क्र.२४/का-९ दि.०५.०५.२०२०. 

शासन निर्णय क्र. राअआआ-२०२०/प्र.क्र.२४/का-९ दि.२०.०८.२०२० 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआआ/लेखा/प्र.क्र.१/का-४ / 
२०२०-२१ दि. ०४/०१/२०२१ चे पत्र व सहपत्रे. 


ee ee eee 
~S~XS rer  *-* ६-< 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
माहे एप्रिळ, २०२० ते जुन, २०२० या तीन महिन्यांचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता शासन निर्णय 
दि.०५.०५.२०२० अन्वये वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच झासन निर्णय दि.२० ऑगस्ट, 
२०२० अन्वये माहे जुले २०२० ते सप्टेबर २०२० या तीन महिन्याचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता 
वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आता माहे ऑक्टोबर,२०२० ते डिसेंबर, २०२० या तीन 
महिन्याचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षांतर्गत एकूण 
रु.९०,३०,०००/- (अक्षरी रूपये नव्वद लक्ष तीस हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेला आहे.सदर १००% निधी वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 
२. उपलब्ध निधीपैकी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी वेतन 
बाबीकरीता शासन निर्णय दि.५.५.२०२० अन्वये प्रथम तीन महिन्यांकरीता (एप्रिल २०२० ते जुन, २०२०) 
(9,42, 400X3=22, 49,400) प्रमाणे रू. २२,५७,५००/- (अक्षरी रूपये बावीस लक्ष सत्तावन हजार WaT 
फक्त) एवढे तर शासन निर्णय दि.२० ऑगस्ट, २०२० अन्वये माहे जुलै,२०२० ते संप्टेबर,२०२० या 
कालावधी करीता रु.१९.९६,२९२/- असे एकूण रु ४२,५३,७९२/- वेतन अनुदान वितरीत करण्यात आले 
आहे. आयोगास वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.९०,३०,०००/- पैकी 
वितरीत केलेल्या रु.४२,५३,७९२/- अनुदान वजा जाता रु.४७,७६,२०८/- एवढे अनुदान शिल्लक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआआ-२०२०/प्र.क्र.२४/का-९ 


३. जेवढे अनुदान वितरित केले ते पुर्ण खर्च झाल्यानंतर व खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर 
केल्यानंतर पुढील अनुदान वितरित करणे अपेक्षित आहे.तथापि आयोगाकडे शासन निर्णय दिनांक ५मे 
२०२० व शासन निर्णय दि.२० ऑगस्ट, २०२० अन्वये वितरित केलेल्या रुपये ४२,५३,७९२/-/- पैकी 
रुपये १,२४,६४९/-/- एवढे वेतन अनुदान आयोगाकडे शिल्लक आहे.सबब आयोगाने मागणी केलेल्या 
रुपये २२,५७,५००/- वेतन अनुदानातून शिल्लक रुपये १,२४,६४९/-वजा करुन रुपये २१,३२,८५१/- 
एवढे अनुदान मंजूर करणे आवश्‍यक आहे. 

४. त्यानुसार आयोगाचे वेतन खर्चाकरिता रुपये ४७,७६,२०८/-शिल्लक अनुदानामधून महाराष्ट्र 
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या वेतनाच्या बाबीकरीता त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे माहे ऑक्टोबर, २०२० 
ते माहे डिसेबर, २०२० या तीन महिन्याकरीता (रु.७,५२,५०० X ३ = रु.२२,५७,५००) एकूण रू. 
२२,५७,५००/- (अक्षरी रूपये बावीस लक्ष सत्तावन हजार पाचशे फक्त) यामधुन शासन निर्णय दिनांक २० 
ऑगस्ट २०२० अन्वये वितरित केलेल्या अनुदानापैकी शिल्लक रुपये १,२४,६४९/- इतके अनुदान वजा 
करुन (रुपये ५२,५७,५०० -१,२४,६४९-- २१,३२,८५१/-असे एकुण रु.२१,३२,८५१/-(अक्षरी रूपये 
एकवीस लक्ष बत्तीस हजार ASAT ऐकावन्न फक्त) ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उदिष्टाखाळी खालील 
दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे दिनांक ५ मे २०२० व 
दि.२० ऑगस्ट,२०२० च्या शासन निर्णयान्वये वितरित केलेल्या व खर्च केलेल्या निधीची तपशिलवार 
माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधिन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार | सन २०२०-२१ साठी तीनमाही साठी वितरित । माहे ऑक्टोबर, २०२० 
क्र.  लेखाशीर्ष | अर्थसंकल्पीय अंदाज अनुदान (शासन निर्णय ते डिसेबर,२०२० 
पुस्तिकेत दर्शविण्यात दि.५.५.२०२० अन्वये) करिता मंजूर अनुदान 
आलेले अनुदान (माहे एप्रिल, २०२० ते जुन, (प्रतिमाह) 
(रु.) २०२०)व शासन निर्णय दि.२० (रु.) 
ऑगस्ट,२०२० अन्वये अनुक्रमे 
(मूळ तरतुदीप्रमाणे) 
(रु.) 
Pa} २ ३ ee ee द 
; 36, Weld 20,30,000/- २२,५७,५००/-अधिक 9,42,400 K3= 
क अनुदाने १९,९६,२९२/- रु. २२,५७,५०० - 
(वेतन) १,२४,६४९/- 
(आयोगाकडील 
शिल्लक अनुदान) 
२१,३२,८५१/- 
एकूण ९०,३०,०००/- ४२,५३,७९२/- रु. २१,३२,८५१/- 


(अक्षरी रुपये /-(अक्षरी रूपये एकवीस लक्ष बत्तीस हजार Bloal ऐकावन्न फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२०/प्र.क्र.२४/का-९ 


५. सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता, ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२०-२१ च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आयोगाच्या 
कार्यालयाच्या खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 
या आदेझान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता 
प्रमाणपत्र ॥॥॥29॥०॥ Certification शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भा क्र.(१ मधील वित्त विभागाच्या 
शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, 
मुंबई यांनी करावे. 
६. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
७. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग- 
२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील सर्व 
बाबींची पुर्तता होत असून, प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/१/५/.॥॥॥॥8$॥[॥9.90५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०८१२१७३६५२१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 
Dinesh M. 
Sonavane 


db2bdbbd3bd 
Sor 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७ , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


co “८७ ADO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


